DRT वायरसच्या संक्रमणामुळे 
Lockdown करण्यात आलेल्या 
कालावधीमध्ये शाळेची फी जमा 
करण्यातून सूट देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.३३/एस.एम.६, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: ३० मार्च, २०२०. 


परिपत्रक 


राज्यातील PRAT आजाराच्या फैलावामुळे "Lockdown" जाहीर करण्यात आला आहे. राज्य 
शासनाने दिनांक १४ एप्रिल, २०२० पर्यंत संपूर्ण राज्यात बंदी (Lockdown) लागू करण्यात आली असून, 
सर्व नागरिकांना घरामध्येच राहण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत आणि कोवीड - १९ कोरोना या आजाराचे 
संक्रमण होणार नाही याची काळजी घेण्याच्या सूचना राज्य शासनाने दिलेल्या आहेत. 
२. बऱ्याच पालकांनी या बंदीच्या कालावधीमध्ये शाळेची फी जमा करण्याचा कालावधी चालू 
वर्षाकरिता तसेच आगामी वर्षाकरिता म्हणजेच सन २०१९-२०२० व सन 202-2024 वाढवून देण्याची 
विनंती राज्य शासनास केलेली आहे. राज्यातील कोरोना साथीची सद्याची परिस्थिती, संपूर्ण हालचालीवर 
घालण्यात आलेली बंदी, पर्यायाने नागरिकांना जाणवणारी पैशाची उपलब्धतता याबाबी विचारात घेता सर्व 
बोर्डाच्या, सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांना विनंती करण्यात येते की, विद्यार्थी आणि पालकांकडून शाळेची 
चालू वर्षाची व आगामी वर्षाची फी गोळा करतांना सहानुभूती दाखविणे आवश्‍यक राहील. Lockdown च्या 
कालावधीमध्ये सदर फी जमा करण्याबाबत सकती करण्यात येऊ नये. Lockdown कालावधी संपल्यानंतर 
शाळेची फी जमा करण्याबाबतच्या सूचना संबंधितांना देण्याची कार्यवाही करावी. 
३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२००३३०१८१२४०३३२१ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Sealy मी. 


Rajendra Eston on poset Poko 


-45cf755d9373, cn=Rajendra Shank. 


Shankarrao Pawar > 


(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१) सर्व विभागीय आयुक्‍त 

२) मा. आयुक्‍त (शिक्षण) 

३) सचिव, सी.बी.एस.ई., नवी दिल्ली, 

४) सचिव, कॉन्सील फार दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्झामिनेशन, नवी दिल्ली. 

५) सचिव, केंब्रिज असेसमेंट इंटरनॅशनळ Vasa, मुंबई 

६) सचिव, इंटरनॅशनल बॅकलॉरेट (आय.बी.बोडी, मुंबई 
७) सर्व शिक्षण संचालक (प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) 
८) अध्यक्ष, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे 


84b88f7019ef64ad6ddc2495ca280267c0d4 
jendra Shankarrao 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२० /प्र.क्र.३३/एस.एम.६ 


९) सर्व विभागीय शिक्षण उप संचालक 

१०) सर्व जिल्हाधिकारी 

११) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

१२) सर्व शिक्षण अधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) 

१३) सर्व सह सचिव/ उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, मंत्रालय 
१४) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


